विभागीय /जिल्हा/ तालुका आस्थापनेवरील 
अस्थायी पुरवठा पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर,२०२०. 
वाचा :-१) विभागाचा झा.नि.क्र.संकीर्ण-१००३/प्र.क्र.४८३/ना.पु.१४, दिनांक २६.०६.२००३, 
२)विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२४.०६.२०२०. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 
-: शासन निर्णय:- 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील विभागीय/ 
जिल्हा/ तालुका स्तरावरील विविध योजना/कामासाठी विविध योजनेअंतर्गतची ७३३ अस्थायी पुरवठा 
पदे पुढीलप्रमाणे असून (सदर ७३३ अस्थायी पदांच्या सविस्तर माहितीचे १४ Tad यासोबत जोडले 
आहेत.) सदरहू अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता सदर पदे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा 
दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे.:- 


योजना/ कामाचे नाव एकूण अस्थायी पदे 


| 9 | राज्यांतर्गत आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेखालील पदे. 


राज्यांतील RAE वाटप योजनेखालील पदे. ८० 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली लेव्ही साखरेचे वाटप करण्यासाठी २९ 
पदे. 
विदर्भातील तहसिल पुनररचनेनंतर नव्याने निर्माण केलेल्या ६६ तहसिल १ 
कार्यालयांतील पुरवठा पदे. 
१ 


मारेगांव,जि. यवतमाळ येथील गोदामासाठी गोदाम कर्मचाऱ्यांची पदे 
९ 


अन्नधान्य वितरण अधिकारी,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पुनर्वाटप 
केलेली पदे. 


CY 
२९ 
२२ 
३ 
१३ 
23 
१३ 
६२ 
८ 
| 
2 
२० 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


केद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने अमरावती जिल्हयात बांधण्यात आलेल्या 
गोदामाकरिता निर्माण करण्यात आलेली गोदाम कर्मचाऱ्यांची पदे. 
नवनिर्मित नंदूरबार, वाशीम, गोंदिया व हिगोली जिल्हयासाठी निर्माण 


करण्यात आलेली पदे 


५. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व तो "मागणी क्र.एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण , १०१ प्रापण व 
पुरवठा, (03) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(०२) मुफसळ, दत्तमत योजनेतर (२४०८ ०१०८) ०१ 
वेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. या संदर्भात विभागीय/जिल्हाधिकारी/तालुका कार्यालयांनी अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी सदर अस्थायी पदे तपासून खात्री करुन पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१७१२१७५२१३०६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Asmita Ravindra i= 


nt, postalCode=400032, st= , 
)=3aae158692¢f65b4486d9F ec9f35e5a368c85b29b6c959f9fc2c7c0 


ashtra, ou=Food Civil Supply Consumer 
t=Maharashtra, 


Patil Si arene 
(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
सोबत:- १४ Gad 
प्रति, 


१) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
२) सर्व जिल्हाधिकारी. 
3) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा). 
४) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 
५) अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे, सोलापूर, नागपूर. 
६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७ वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
८) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई. 
९) महालेखापाल -२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), नागपूर. 
१०) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (वाणिज्य लेखा परीक्षा), महर्षी कर्वे रोड, मुंबई -२०. 
११) वित्त विभाग (व्यय -४), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१२) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३) कार्यासन अधिकारी, ना.पु.१२, १६-ब, १८, १९, २८ व २९, 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ३२. 
१४) निवड नस्ती (कार्यासन ना.पु.१५) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५,,दि. १७.०९.२०२०. 
सोबतचे तक्ते. 


तक्ता क्रमांक - १ 
मारेगाव, जिल्हा यवतमाळ येथीळ गोदामासाठी दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर 
होईपर्यंत किंवा दि.२८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली 
गोदाम कर्मचा-यांची अस्थायी पदे 


अ. पदाचे नाव पदांची संख्या 
प्रजा 


क्र. 
3 


THA PATH - 2 
केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्याने अमरावती जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या गोदामाकरीता निर्माण 
करण्यात आलेली गोदाम कर्मचा-यांची दि. ०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे. 


पदाचे नांव 
गोदाम रक्षक (वर्ग-३) 


2 गोदाम पहारेकरी (वर्ग-४) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ३ 
राज्यांतर्गत आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेखाली दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर 
होईपर्यंत किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


१२ 


Feast 
a 
दर 


आयुक्त, कोकण 
आयुक्‍त 


आयुक्‍त 
नागपूर विभाग 


Al 3 
ony 
sh 


6G 
8y 


° 


ie) ios 
ios 


A 
छठ 


-0 


२ 


| 
८ 
cal 
eal 
१ 
१५ 
"क 
१७ 


o 


C 


=O 
= A)| ») | 2] 0 A) 
S a’) "० | "०७-०७ 9९ & 2 (र on] av] won| a) 


3 8 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ४ 
राज्यातील RAS वाटप योजनेखालील दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा 
दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
जिल्ह्याचे नांव 


प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रत्येको एक पद 
याप्रमाणे २४ जिल्ह्यांसाठी पदे (चंद्रपूर, 
गडचिरोली, गोंदिया, उस्मानाबाद, 
हिंगोली, लातूर, रत्नागिरी, नंदूरबार, 
वाशिम व बृहन्मुंबई हे जिल्हे वगळून 


४ स्स्तवाद [वव 
| लव [क| [व| 
टता व कह कळ काकी 


तक्ता क्रमांक -५ 
विदर्भातील तहसिल पुनर्रचनेनंतर नव्याने निर्माण केलेल्या ६६ तहसिल कार्यालयातील दि.०१.०९.२०२० ते 
विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली अतिरिक्त अस्थायी पुरवठा पदे 
जिल्हयाचे नांव अव्वल कारकून | लिपिक — एकूण पदे 


ee ee 0... 
ae a ee ee 
Sc Se |... 


गडचिरोली 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ६ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर यांच्या दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


a | उद्लचन्यवितरणअधकरी वग ता [१ 
पुरवठा लेखापाल (वर्ग-३) 


उपलेखापाल वर्ग ३) 111१ 
लेखालिपिक(वर्ग-३) 


तक्ता क्रमांक - ७ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर 
होईपर्यंत किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


२ पुरवठा लेखापाल (वर्ग-३ 


a काय 
$d 


तक्ता क्रमांक - ८ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी,नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध 
मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 


पदाचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी (वर्ग-१) 
लेखा लिपिक (वर्ग - ३) 
पुरवठा लेखा पर्यवेक्षक/ लेखापाल (वर्ग-३) 


उप लेखापाल (वर्ग- ३) a a 
सफाई कामगार-वर्ग-४ (अंडाकालीन) (रुपये ८०/- नियत वेतन) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - ९ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील पुनर्वाटप केलेली व दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा 
नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि.२८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 


सहाय्यक लेखा | सहाय्यक लेखा 
अधिकारी/ अधिकारी/ उप 
उपलेखापाल/ |। लेखापाल/ अ.का. 
अ.का.(लेखा) (लेखा) उप 
लेखापाल / 
अ.का.(लेखा) 


a जिल्लपुरव्लजधकरगडवरोलो a 
जड a a हड क व्हा 
कर १ 
a जाला काळा मळत 
ee य जा 


तक्ता क्रमांक - १० 


विभागीय संकोषातील गोदाम कर्मचा-यांची दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 
_ विभाग गोदाम पा गोदाम पहारेकरी | सफाई काम एकूण 
अस्थायी पदे 


a [seme र [1३1३८ ळ 
cfm [व 1-७ 
क वडा 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 
तक्ता क्रमांक - ११ 


नवनिर्मित नंदूरबार, वाशिम, हिंगोली व गोंदिया जिल्ह्यांसाठी मंजुर करण्यात दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा 
नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली अस्थायी पुरवठा पदे. 


एकूण प 
कि की ue eee aie कक आहा क व क तहा आळ. 


सहायक जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी 


३ | सहायक लेखाअधकरी [a [a 
४ [निरेक्षणअधिकारी [af 


५ |अवलकळून fa fs | fs] 
cesses fs fT d 
c[ere Pe fe fp 
[eee fe के] १६ 
Paps [Pepe Lx 


Ada क्रमांक- 92 


राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली लेव्ही साखरेचे वाटप करण्यासाठी 
दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर 
होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पदाचे नाव एकूण पदे 


सहायक अधिक्षक (साखर) (वर्ग - ३) २९ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १ पद २९ 
(नंदूरबार, हिंगोली, वाशिम, गोंदिया, पालघर व बृहन्मुंबई वगळून) 


कळा 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६१/ना.पु.१५, 


तक्ता क्रमांक - १३ 
राज्यातील आदीवासी क्षेत्रात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी निर्माण 
करण्यातआलेली पुरवठा निरीक्षकांची दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा 
दि. २८.०२.२०२१ (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


नाशिक 
धुळे 
नंदूरबार 


र 
तक्ता क्रमांक - १४ 
विविध योजना / कामासाठी मंजूर केलेली दि.०१.०९.२०२० ते विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत किंवा 
दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत (यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) पुढे चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे 


। योजना / कामाचे नांव पदाचे नांव अस्थायी पदे 
नागपूर विभागातील जिल्हा | खरेदी अधिकारी, गट-ब गडचिरोली 
a "| 
कोकण विभागातील जिल्हा | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
व तहसिल स्तरावरील पदे | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
धान्य खरेदी अधिकारी 
लेखा अधिकारी 


सहायक लेखा अधिकारी 
वाहतूक अधिकारी, गट-ब 


वाहतूक अधिकारी, गट-ब 
नाशिक विभागातील जिल्हा । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ अहमदनगर 
ी पुरवठा निरीक्षक, गट-क जळगांव 

अमरावती विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ हमाळ तथा | अकोला 
जिल्हा व तहसिल सफाई कामगार, गट-ड. (अंशकालीन दरमहा | बुलढाणा 
स्तरावरील पदे एकत्रित पगार) 
औरंगाबाद विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ जालना 
जिल्हा व तहसिल 
स्तरावरील पदे 

a 


"ता 


Oo Oo 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


